औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी व 
नेहरूनगर (कुर्ल) येथे बाह्ययंत्रणेव्दारे नियुक्‍त 
केलेल्या पहारेकरी व सफाईगार यांचे मानधन 
अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. औप्रशि-२०१८/प्र.क्र.9६/का-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १० मार्च, २०२१. 
संदर्भ:- 

१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-२००९/(११/०९)/व्यशि-३, 
दि.२९ ऑगस्ट, २००९ 

२) सामान्य प्रशासन विभागाचा झासन निर्णय क्र.मासैम/१०९९/२३९०/प्र.क्र.२४४/९९/२८, 
दि.१८ जानेवारी, २००२ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७ एप्रिळ, २०१५ 

४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि२०१३/प्र.क्र.११/१३/विसु-१, दि.२ फेब्रुवारी, २०१३. 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२ डिसेंबर, २०१३ आणि दि१९ डिसेंबर, २०१३. 

६) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्र. औप्रशि-२०१८/प्र.क्र.9६/का-८, 
दि.२६ ऑगस्ट, २०१९, 

७) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. औप्रशि-२०२०/प्र.क्र.२६/का-८, 
दि.२४ डिसेंबर, २०२०, 

८) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.१२/नियोजन/ 
अल्पसं/मां.नेकु/२०२१/प्र.क्र.३/२१, दि.२८ जानेवारी, २०२१. 


ज्ञापन:- 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये "राज्यातील ४३ अल्पसंख्याक बहुल भागातील विद्यमान 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसरी/ तिसरी पाळी सुरू करणे” या योजनेंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) येथे पहारेकरी (पद संख्या-३) व सफाईगार (पद संख्या-१) ही पदे ठेका 
पध्दतीने पदे मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मांडवी व नेहरूनगर(कुर्ला) येथे पहारेकरी (पद संख्या-३) सफाईगार 
(पद संख्या-१) यांची नियुक्ती व मानधन अदा करण्याबाबतची कार्यवाही संचालनालयाने संदर्भ क्र. २ 
येथील शासन निर्णयास अनुसरून केलेली आहे. 

संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांना वर नमूद 
पदांचे सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील थकीत मानधन सन २०१९-२० मध्ये उपलब्ध 
अनुदानातून वितरीत करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. तथापि, कोरोना प्रादुर्भावामुळे सदरचा 
निधी वितरित करणे शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी 


झासन ज्ञापन क्रमांकः औप्रशि-२०१८/प्र.क्र.9६/का-८ 


संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये पहारेकरी व सफाईगार यांचे सन २०१७-१८ ते सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षातील थकीत मानधन तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मानधन सन २०२०-२१ मध्ये उपलब्ध 
अनुदानातून वितरीत करण्यास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची विनंती केली आहे. 
२. संदर्भ क्र.७ येथील दिनांक २४ डिसेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये “मागणी क्रमांक झेडई-१, 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००-इतर कार्यकम, राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(००) (१६) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी सुरू 
करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान, (२२३५ ए 438)” या लेखाशीर्षाखालील १३, कार्यालयीन खर्च या 
उद्दिष्टाखाली रू.४२,५६,७००/-(अक्षरी रूपये बेचाळीस लाख छपन्न हजार सातशे फक्त) इतका निधी 
नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामधून सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षाकरिता पहारेकरी व सफाईगार यांचे रू.२४,७९,०००/- इतके मानधन १३, कार्यालयीन खर्च या 
उद्दिष्टाखाली अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. प्रस्तुत ज्ञापन, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६६/१९/व्यय-१, दि.५ ऑगस्ट, २०१९ व 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ 
भाग पहिला, उप विभाग-तीन मधील अ.क्र.४ परिच्छेद क्र.२७ (२) व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग पहिला उपविभाग-चार अ.क्र.११ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०३१०१७०४०५२३१४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane re 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, (लेखाव अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३. प्रधान सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. संचालक (प्रशिक्षण),व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मांडवी व नेहरूनगर (कुर्ला) 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक (प्रशिक्षण),व्य.शि. व प्र. संचालनालय यांचे मार्फत 

८. वित्त विभाग, व्यय-१, 

९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


